राज्यसेवा परीक्षा २०१७ अन्वये शिफारस पात्र 
परिविक्षाधीन alee विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब यांना 
नियमित पदावर पदस्थापना देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
Med रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
क्रमांक : कौविउ-२०२०/प्र.क्र.१४/प्रशा-२ (रोजगार) 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ जुन, २०२३ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेडा क्रमांक : टिआरएन-०६१८/प्र.क्र.५१ 
/सीपीटीपी-ब, दिनांक १७/०१/२०२० 

2) Hed, Woe उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ- 
२०१९/प्र.क्र.०६/२०२०/प्रशा.२ , दिनांक ३०/०१/२०२० 


शासन नणय निर्णय :- 


राज्यसेवा परीक्षा २०१७ च्या अंतिम निकालाव्दारे शिफारसपात्र ठरलेल्या एकूण ३ उमेदवारांची 
संदर्भ क्रमांक (१) येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १७/०१/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब 
या संवर्गामध्ये नियुक्‍ती करण्यात आळेली आहे. सदर परिविक्षाधीन कौडल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब यांनी दोन वर्षाचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
पूर्ण केला आहे. त्यामुळे सदरहू ३ परिविक्षाधीन कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
अधिकारी , गट-ब यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसूचना दिनांक १४ जुले, २०२१ 
नुसार चक्राकार पध्दतीने महसुली विभाग वाटप करण्यात येत असून त्यांना खालीलप्रमाणे नियमित 
पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | परिविक्षाधीन अधिकाऱ्याचे | महसुली विभाग पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. नाव 
| २ ३ Poe 
a श्री.दे.अ.जामदार नागपूर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नागपूर 
२  श्री.श्री.पां.कोकाटे कोकण 2 जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 


उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र , मुंबई उपनगर 


3 | श्री.स.आ.किरवले औरंगाबाद जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता Area केंद्र, बीड 


३. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी सदरचे आदेश 
तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२०/प्र.क्र.१४/प्रशा-२ (रोजगार) 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६०२१८२२५४१२०३ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAL 
णा 


PRADEEP SAHEBRAO «=: 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई (पत्राने) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 

५. संबंधित उप आयुक्त , कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित सहायक आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुकतालयामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौडल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍क्तालयामार्फत) 

१०. प्रधान सचिव, कौडाल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, 
मुंबई ३२ 

११. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवड नस्ती. 


Cc “७ A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


